तंत्रशिक्षण संचालनालय,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई यांच्या 
अखत्यारीतील अस्थायी पदे दि.०१/०९/२०२३ पासून 
दि. २९/०२/२०२४ पर्यंत चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: E.No.670473/2023/HTED-14025 (17)/ MHT (TE-5) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २६.०९.२०२३. 


संदर्भ :- 9) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग शासन निर्णय क्रमांक: संकिर्ण -११११/(१८०/१९) तांशि-२, 
दि.०७ डिसेंबर, २०१९. 
2) उच्चव तंत्र शिक्षण विभाग शासन निर्णय क्रमांक: मान्यता-२०२३/(प्र.क्र.३०/२३)/ तांशि-५, 
विरह ७२२११. 


3) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/आ.पु.क.,दि.३१.०८.२०२३ व दि.०६.०९.२०२३ 


४) संचालक, तंत्र शिक्षण संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. ५(३) /तंशिसं / 
अस्थायी पदे/२०२३ /४२२, दि.११.०९.२०२३. 


प्रस्तावना :- 


तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व त्या अंतर्गत कार्यरत विविध शासकीय 
शैक्षणिक संस्था व प्रशासकीय कार्यालयांतील अधिकारी व कर्मचारी वर्गाची एकूण ३९०१ अस्थायी पदे 


संदर्भ क्रमांक (२ ) येथील शासन निर्णयान्वये दि.३१/०८/२०२३ पर्यंत चाळू ठेवण्यास शासनाने मंजूरी 
दिली होती. 


२. संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई यांनी उपरोक्त संदर्भ क्र. ४ येथील पत्रान्वये त्यांच्या 
अखत्यारीतील ३९०१ अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२३ ते दि.२९.०२.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ 


देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. सदर प्रस्तावाचा सर्वागीण विचार करुन शासनाने 
पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 


तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व त्या अंतर्गत कार्यरत विविध शासकीय शौक्षणिक 
संस्था व प्रशासकीय कार्यालयांतील अधिकारी व कर्मचारी वर्गाच्या एकूण ३९०१ अस्थायी पदांना 


दि.०१.०९.२०२३ ते दि.२९.०२.२०२४ पर्यंत चालू ठेवण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


२. प्रशासकीय कार्यालये व सर्व शासकीय संस्थांतील अस्थायी पदांचा गोषवारा विवरणपत्र-अ मध्ये 


दर्शविण्यात आला आहे.संस्थानिहाय अस्थायी पदांची मंजुर पदसंख्या विवरणपत्र-ब मध्ये दर्शविण्यात 
आली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः ₹.९०.६७०४७३/२०२३/1₹०)-१४०२५ (१७)/ MHT (TE-4) 


३. उपरोक्त बाबींवरील खर्च “२२०३-तंत्रशिक्षण” या प्रधानशिर्षाखाली व संबंधित उपशिर्षाखाळीळ 


मंजूर करण्यात आलेल्या तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


४. वित्त विभाग शासन निर्ण क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/आ.पु.क.,दि.३१.०८.२०२३ व 


दि.०६.०९.२०२३ अन्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी 


पदांना , तसेच यापुर्वी आढावा मंजुर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु ज्यांचा समावेठा 


आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही ST अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२३ 


ते दि.२९.०२.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार दिलेले आहेत. त्या अधिकारांचा वापर करून सदर 


शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०९२६१८०३२११७०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सोबत:- विवरणपत्र-अ, ब AJAY VITTHAL ४५-५५ tonne ce 
KHARDE य र्‍या 
(अजय वि. खर्डे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति: 


१) संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 


२) सर्व सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालये (तंत्र शिक्षण संचालनालयामार्फत), 


3) प्राचार्य, सर्व शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालये/ सर्व शासकीय औषधनिर्माणझास्त्र महाविद्यालये/ सर्व 


शासकीय तंत्रनिकेतने व तत्सम तंत्रशिक्षण संस्था (तंत्र शिक्षण संचालनालयामार्फत), 


४) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर- (तंत्र शिक्षण 


संचालनालयामार्फत, 


५) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई (तंत्र शिक्षण संचालनालयामार्फत), 


६) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई (तंत्र शिक्षण संचालनालयामार्फत), 


७ सर्व जिल्हा कोषागार कार्यालये (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत), 
८) वित्त विभाग (व्यय-५), 
९) निवड नस्ती (तांशि-५). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र अ 
कार्यालय/संस्थानिहाय विवरणपत्र es 
2 


ख्य 
1]. [peering 8 
a 0018 


-'पदव्युत्तर प 


ER STS TOR, आरगवाद-चदवा 
a 
१२ |शासकीय अनियांतिको महाविद्यालय, Tad Feat २४ 


- पदव्युत्तर प 
य, नागपूर 


मालवण 


अस्थायी पदे दि 09.08.2023 पासून पुढे चालू ठेवण्यास परवानगी दयावयाच्या पदांचे 
कार्यालय/संस्थानिहाय विवरणपत्र 


कार्यालय/संस्थेचे नांव 


य मुद्रण तत्रसस्था, मु 


अक्र 
२ 


शञासकायतत्रनिकतन TSS ss = 
महाराष्ट्र राज्य हॉटेल AAAS अड कटरीग टेक्नालॉजी, पुण 


र] च्य 


PREM अवससा 1111111111 
PaaS 
शसककतत्रककतत कुक 1111111111 
ARERR 
ERENT 1111111111 


8 


6. TE | 
पु [-[ए 
ie पडळ 
र] 
छळ EN 
र] 
ao जळगाव 
र] 
९ 
oe 
र] 
Salta अहमदनगर 
र] 
९ 
te 
र] 
नतने 7 
ie र उस्मानाबाद 
र] 
2 
प — जालना 
य > जालना 
शासकॉयतंत्रनिकेतन,नादेडि 171 ae 
ry Po ORL 
पुला य लातूर 
————— a 
य म लातूर 
rae caret, FRAT .)7ए___क्‍ 
र] 
— खामगाव 
र] 
«J 
शासकॉयतंत्रनेकेतन,वाशिमे 7ए____ 
र] 
ce 
र] 
९ 
Sawa 
araele caret, PIT 
र] Ly 
oe 
र] 
क 
areola, Ma 
र] 
शासकॉयतंत्रनेकेतन,साकाली 1 
र] 
शासकोयतंत्रनिकेतन,बअम्हूरी 1 | 
र] 6 
शासकायतंत्रनिकेतन,गडचिरोलळी .)ढह््_| 
र] 
ना an 


षु fe) 


०८॥ Ke] KCK] KY] KY] KY] KY] ०८ CC] ew] Wy] ew] cv] wi] rcv] ew] “(० | ew] ev] VD] (_) 
“0० | (२ | & | ms] oc] 9८ | aw] 2a] Of] Of CO] A] SI] Mm] oO] 9८ | wy] “2 | -0 “० (| 


खामगाव 


aay 
-O 


4 
43 


| यवतमाळ 
i यवतमाळ 


नागपूर 


atid, गा 
j 


es 
Waa) 


षु (9 


[स्य 


Lo 
>“० 


oe 

eee 

000 0 
CO 


SATS सस्था, नागपूर 


TS 
[य 
ry 
(| 
9 
TSS 
2 
Ty 
[य 
TSS 
2 
U 
a 
> लावला & 
ry 
U 
ae = ry 


a पृ 


य तंत्रनिकेतन, नंदूरबार 


LN | “८४ | mM] mM 
AN | A] -0 छठ 


अस्थायी पदे दि ०१.०९.२०२३ पासून पुढे चालू ठेवण्यास परवानगी दयावयाच्या पदांचे 
कार्यालय/संस्थानिहाय विवरणपत्र 


एकूण (अ) 


करीता संस्थेस मंजूर अस्थायी पदे दि ०१.०९.२०२३ पासून पुढे चालू ठेवण्यास परवानगी 
दयावयाच्या पदांचे संस्थानिहाय विवरणपत्र 


रर. 
र 
EA तीन 
य याता वल - 
i 
Fa 2. नी 
य तत्ननिकेतन, अंबड ३३ 


: 
Si ततर 1113१ 
सकावतत्रककत्न हवाला 15 
व 

catia ण ळक 


Digitally signed by AJAY VITTHAL 


AJ AY V | TT H A a Gi AJAY VITTHAL KHARDE, C = 


IN, S = Maharashtra, O = GOVERNMENT 

K H A R D E OF MAHARASHTRA, OU = HIGHER AND 
TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT 
Date: 2023.09.26 18:09:50 +05'30 


